खोलसापाडा-२, ल.पा.योजना, ता. वसई,जि. 
पालघर, या योजनेसाठी आयुक्‍त वसई- विरार शहर 
महानगरपालीका , विरार व कार्यकारी संचालक, 
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांच्या 
समवेत झालेल्या सामंजस्य BR(MOU) मधील 
कलम-२४ नुसार मा.मुख्य सचिव, यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण -२०२२/(प्र. क्र.९९/२०२२)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ जुलै, २०२२ 


१) शासन निर्णय जलसंपदा विभाग, क्र. बिसिआ-(२०१९/२९०/१९) सिं.व्य.(धो), दिनांक ३१/०८/२०१९ 

२) कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे व आयुक्‍त वसई-विरार शहर 
महानगरपालीका , विरार यांचेमध्ये दिनांक ०८/०३/२०२२ रोजी सामंजस्य करार( Mov) 

३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. कोंपाविम/तां-५/खोळसापाडा-२/ MOU/ १५१५/ 
२०२२ दि.१०/०५/२०२२. 


प्रस्तावना:- 


शासन निर्णय क्रं.बिसिआ-(२०१९/२९०/१९) सिं.व्य.(धो), दिंनांक ३१/०८/२०१९ अन्वये वसई-विरार ठाहर 
महानगरपालीकेसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी बिगर सिंचन मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा हक्क ३.४१८ द.ल.घ.मी. 
प्रस्तावास मान्यता देण्यात आळेली आहे. त्यानुसार सदरचा प्रकल्प हा वसई विरार शहर महानगरपालिके करीता 
पिण्याच्या पाण्यासाठी राबविण्यात येणार आहे. शासन निर्णय दि. ३१/०८/२०१९ अन्वये महापालिकेस मोठ्या प्रमाणात 
पाण्याच्या हक्क प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ कार्यालयाने सादर 
केलेल्या रु.५७.३९ कोटीच्या (रॉयल्टी रक्‍कम वगळून रु.५१.३९ कोटीस) सुधारित अंदाजपत्रकास वसई विरार मनपाने 
प्रशासकीय ठराव क्र.५१, दिनांक १४/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 


त्याअनुषगांने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तरतूदी निविदा करारातील अटी व शर्ती तसेच विविध 
कलमान्वये ठेकेदारास देय ठरत असलेल्या रकमा, भावावाढ , वेळोवेळी बदलणारे वन जमीन , भूसंपादन व 
पूनर्वसनाचे नियम व त्यामूळे देय ठरणाऱ्या रकमा यांचा विचार करून कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, ठाणे व आयुक्‍त वसई-विरार हहर महानगरपालीका , विरार यांचेमध्ये दिनांक ०८/०३/२०२२ रोजी 
सामंजस्य HR MoU) करण्यात आला आहे. सामंजस्य करारातील (MOU) कलम -२४ नुसार मा.मुख्य सचिव, यांचे 
अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


खोलसापाडा-२ ल.पा. योजनेचे काम करत असताना भविष्यात कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे 
विकास महामंडळ, ठाणे व आयुक्‍त वसई-विरार हहर महानगरपालीका , विरार यांच्यामध्ये उत्पन्न झालेल्या वादाचे 
निराकरण होत नसल्यास दिनांक ०८/०३/२०२२ रोजीच्या सामंजस्य करार (MoU) मधील कलम-२४ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे समिती गठीत करणेबाबत झासन मान्यता देत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२२/(प्र. क्र.९९/२०२२)/खारभूमी 


a | मुख्य सचिव समिती प्रमुख 
२ | अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा विभाग) सदस्य 
३ | अपर मुख्य सचिव (नगर विकास विभाग) सदस्य 
४ | प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग) सदस्य 


मा.मुख्य सचिव समिती प्रमुख असल्याने त्यांचा निर्णय अंतिम राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७०७१३०२३८१४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व TEL bigtaly signed SUSHMA RALEEV KUDAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
5 H M A R AJ E EV DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=141f90147d17022d798b6637e56a2 1 addf9ccec2a8e873c94cc236bef5f 
7f1ba, pseudonym=F502745DAE0A 188EA35CEF7CBBA863E3F275CE0S, 


KUDAL यि २३ 
(सुषमा कुडल) 
शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 
सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
८. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२. 
९. अप्पर मुख्य सचिव ( नगर विकास विभाग) मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१०. प्रधान सचिव ( विधी व न्याय विभाग) मंत्रालय, मुंबई -३२. 
११. आयुक्‍त वसई-विरार हहर महानगरपालीका , विरार 
१२. कार्यकारी संचाळक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
१३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई 
१४. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. उप सचिव (ae), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१६. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 
१७. अर्थ शाखा - १ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१८. खारभूमी कार्यासन/ कार्यासन लपा, (संग्रहार्थ) .... 


Cc WwW AD -5 


ae 


Page 2 of २ 


